RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg . No. MCS/172 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक ४ ] 


[ पृष्ठे २ 


गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २६-फेब्रुवारी १, २०१७/ माघ ६-१२, शके १९ ३८ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जून २०१५ 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक २४२२५ / क -१. - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १८७ च्या खंड ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , 
अधिसूचना क्रमांक ३४०१५ / क -१, दिनांक १ ऑगस्ट २०१३ अन्वये “ प्रतिवेदक ” या संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम अधिसूचित करण्यात आलेले 
आहेत. तथापि , प्रतिवेदक या संवर्गास द्विस्तरीय वेतनसंरचना लागू करण्यात आलेली असल्याने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १८७ च्या खंड 
( ३ ) अन्वये उक्त संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम सुधारित करण्यात येत असून ते खालीलप्रमाणे आहेत : 

१ . ( एक ) या नियमांना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील “ प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) ” गट - अ ( राजपत्रित ) सेवाप्रवेश व सेवेच्या शर्ती 
( सुधारणा) नियम , २०१५ असे म्हणावे . 

( दोन ) ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०१५ रोजीपासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल . 

( तीन ) सदरहू नियम अंमलात येण्यापूर्वी या सचिवालयात “ प्रतिवेदक ” या संवर्गात कार्यरत असणाऱ्या प्रतिवेदकांना अधिसूचना 
क्रमांक ३४०१५ / क -१, दिनांक १ ऑगस्ट २०१३ अन्वये अधिसूचित केलेले नियम लागू राहतील. 

व्याख्या . या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

“ विधानमंडळ सचिवालय ” म्हणजे, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 
( ब ) शासन ” म्हणजे , महाराष्ट्र शासन . 
( क ) “ मंडळ ” म्हणजे, मा . सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद व मा . अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचा समावेश असलेले मंडळ . 
( ड ) 

“ मान्यताप्राप्त विद्यापीठ ” म्हणजे , राज्य शासन , या नियमांच्या प्रयोजनासाठी रीतसर मान्यता देईल असे विद्यापीठ . 
( इ ) “ शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ” याचा अर्थ शासकीय परीक्षा मंडळ, शिक्षण विभाग , महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून 
देण्यात येणारे प्रमाणपत्र असा आहे आणि त्यात शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून विनिर्दिष्टपणे जाहीर केलेल्या अन्य कोणत्याही 
संस्थेकडून देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्राचा समावेश आहे. 

मागासवर्गीय व्यक्ती ” या शब्दप्रयोगाच्या संबंधात “ मागासवर्ग ” म्हणजे राज्य शासनाने, या नियमांच्या प्रयोजनार्थ, मागासवर्ग 
म्हणून 

घोषित केलेल्या वर्गाची व्यक्ती. 


२ . 


“ 


भाग चार - अ -१ 


२ 


. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २६- फेब्रुवार १, २०१७/ माघ ६-१२ , शके १९ ३८ 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ( सेवाप्रवेश आणि सेवेच्या शर्ती) नियम, १९ ७३ मध्ये जे शब्द व संज्ञा वापरण्यात आलेल्या आहेत 
व ज्यांची या नियमात व्याख्या दिलेली नाही, अशा शब्दांचा व संज्ञांचा अर्थ उक्त नियमात जो अर्थ नेमून दिलेला आहे तोच असेल. 
३. नियुक्ती : 

( अ) प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ).-विधानमंडळ सचिवालयातील “ प्रतिवेदक ( कनिष्ठ)” या पदावरील नियुक्ती नामनिर्देशनाने या सचिवालयामार्फत 
घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धात्मक परीक्षेद्वारे निवड झालेल्या व्यक्तींमधून करण्यात येईल व या परीक्षेला प्रवेश मिळण्यासाठी : 

(१ ) उमेदवार मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा पदवीधर असावा. 

( २) ( एक ) मराठी प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) पदाकरिता उमेदवाराची लघुलेखनातील गती १४० श.प्र.मि. पेक्षा कमी नसावी 
आणि त्याने १२० श.प्र.मि. इतक्या गतीचे मराठी लघुलेखनाचे व किमान ४० श.प्र.मि. इतक्या गतीचे मराठी टंकलेखनाचे शासकीय 
वाणिज्य प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असावे . 

( दोन ) इंग्रजी प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) पदाकरिता उमेदवाराची लघुलेखनातील गती १५० श.प्र.मि. पेक्षा कमी नसावी आणि त्याने 
१२० श.प्र.मि. इतक्या गतीचे इंग्रजी लघुलेखनाचे व किमान ४० श.प्र.मि. इतक्या गतीचे इंग्रजी टंकलेखनाचे शासकीय वाणिज्य 
प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असावे. 

( तीन ) हिंदी प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) पदाकरिता उमेदवाराची लघुलेखनातील गती १४० श.प्र.मि. पेक्षा कमी नसावी आणि त्याने 
१२० श.प्र.मि. इतक्या गतीचे हिंदी लघुलेखनाचे व किमान ४० श.प्र.मि. इतक्या गतीचे हिंदी टंकलेखनाचे शासकीय वाणिज्य 
प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असावे . 

( ३) उमेदवाराने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत तसेच कमाल वय ३३ वर्षांपेक्षा जास्त नाही आणि मागासवर्गीय 
उमेदवारांच्याबाबतीत ३८ वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही. शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत ४८ वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही. 
( ४ ) 

प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) ” या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस मराठी आणि हिंदी परिक्षेसंबंधी शासनाने केलेल्या नियमानुसार 
ती व्यक्ती अगोदरच उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर, ती परीक्षा व महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती 
तंत्रज्ञान संचालनालयाद्वारे वेळोवेळी विहित केलेली संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक असेल . 

(५ ) “ प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) ” या पदावर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी 
परिविक्षाधीन राहील . 
( ब) प्रतिवेदक ( वरिष्ठ ).- " प्रतिवेदक (वरिष्ठ ) ” म्हणून विहित केलेली वेतनसंरचना अनुज्ञेय होण्याकरिता : 

( १ ) प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) ” या पदावर नियमित ४ वर्षे सेवा पूर्ण होणे आवश्यक . 

( २) ( क ) “ प्रतिवेदक ( वरिष्ठ ) ” ( मराठी ) या पदाकरिता या सचिवालयाने घेतलेल्या श्रुतलेखनाच्या विभागीय परीक्षेत 
१५० श.प्र.मि. इतकी श्रुतलेखनाची गती धारण करणे आवश्यक . 
( ख ) 

“ प्रतिवेदक ( वरिष्ठ ) ” ( हिंदी ) या पदाकरिता या सचिवालयाने घेतलेल्या श्रुतलेखनाच्या विभागीय परीक्षेत १५० 
श.प्र.मि. इतकी श्रुतलेखनाची गती धारण करणे आवश्यक . 

( ग ) “ प्रतिवेदक ( वरिष्ठ ) " (इंग्रजी) या पदाकरिता या सचिवालयाने घेतलेल्या श्रुतलेखनाच्या विभागीय परीक्षेत १६० 
श.प्र.मि. इतकी श्रुतलेखनाची गती धारण करणे आवश्यक . 

( क ) प्रतिवेदक (निवडश्रेणी).- “ प्रतिवेदक ( वरिष्ठ ) ” म्हणून विहित केलेली वेतनसंरचना अनुज्ञेय झाल्याच्या दिनांकापासून 
१६ वर्षेपूर्ण झालेल्या प्रतिवेदकांना “ प्रतिवेदक (निवडश्रेणी) ” विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून अनुज्ञेय करण्यात 
येईल. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


.. 


“ 


डॉ . अनंत कळसे , 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


